राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत infrastructure & 
Maintenance साठी आदिवासी उपयोजनेतून सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेला 
केंद्र हिश्‍ड्याचा समरुप प्रलंबित राज्य हिऱ्याचे Yo 
टक्के या प्रमाणात रु.२२४७.०२ लक्ष इतके अनुदान 
सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन 
२२१०४५५ या लेखाशिर्षातून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २६ जून, २०२४ 


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश दिनांक १२/०३/२०२४, 
दि.२०/०३/२०२४ 

केंद्र शासनाचे अर्धशासकीय पत्र दि.१७/०२/२०१५ व दि.१६/०२/२०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. २०२३. 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.१७२/आरोग्य-७/, दिनांक १६/०३/२०२४ 

शासन निर्णय क्र. बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१७२/आरोग्य-७/, दिनांक ३१/०३/२०२४ 

शासन निर्णय क्र. बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.२१९/आरोग्य-७/, दिनांक १६/०५/२०२४ 

वित्त विभाग शासन परिपत्रक अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दिनांक ०१/०४/२०२४ 

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०५/ कार्यासन-६, 

दिनांक २१/०६/२०२४ 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसोम/ एफएमजी/ 
Infra राहि/२४०५-२४११/२०२४-२५ दिनांक १०/०४/२०२४. 


प्रस्तावना:- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा 


उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अभियान सुरु केळे आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (Reproductive 
Child Health), नियमित लसीकरण, मिशन प्लेक्सीपुलळ, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व पल्स 


पोलिओ लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून 
Infrastructure & Maintenance करीता आदिवासी उपाययोजनेसाठी ४ थ्या हप्त्यातून मंजूर अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ 


रु.१२२८.०० लक्ष व पुनर्विनियोजनाद्वारे मंजूर रु.२०१.६६ लक्ष (रु.१४२८.३५ लक्ष) व त्यास समरुप राज्य 
हिस्सा रु.८१८.६७ लक्ष असे एकुण रु.२२४७.०२ लक्ष इतकी तरतूद वितरीत करण्याबाबत आदिवासी 
विकास विभाग व वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास 
विभागाने संदर्भ क्र.(८) अन्वये निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम करीता आदिवासी उपयोजनेतून सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी वितरीत केलेले प्रलंबित राज्य हिऱ्याचे अनुदान सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन 
२२१०८४५५ लेखाशिर्षातून राज्य हिळ्याचे ४० टक्‍के Infrastructure & Maintenance करीता 
रु.२२४७.०२ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. तपशील राज्य 
क्र २२१०४५५ 
१. | . अर्थसंकल्पीय तरतुद (मुळ) १३६८१.४३ 
A | एकुण उपलब्ध तरतूद १३६८१.४३ 
8 | शासन निर्णय 
१ | शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.२१९/आ-७, दिनांक १६/०५/२०२४ ३०३८.६७ 
७ | शिल्लक निधी (१-8) १०६४२.७६ 

शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम करीता आदिवासी 
उपयोजनेतून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेले प्रलंबित राज्य हिऱऱ्याचे अनुदान सन 
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन २२१०४५५ लेखाशिर्षातून राज्य हिछ्याचे yo टक्के 
Infrastructure & Maintenance करीता रु.२२४७.०२ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशिर्ष २२१०४५५ अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा. 


०३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन 
विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या यांच्याकडे सूपुर्द करावी. यासाठी 
सहसंचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ 


०४. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२४-२५ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
ओः तपशिल अर्थसंकल्पीय । मागणी रक्‍कम 
लेखाशिर्ष तरतूद (सन (राज्य ४०%) 


२०२४-२५) 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र. टी - ५, 
२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

| ०१, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, २२१०४५५ १३६८१.४३ २२४७.०२ 
(०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान- 
राज्य आरोग्य संस्थांना सहायक अनुदान (राज्य 

हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) , 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


०५. तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या अनुषंगाने 
केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र १ मधील पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशाचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 


og. वित्त विभागाच्या दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.८ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शातींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम 
प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर HS आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ०१ एप्रिल, 
२०२४ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि/-२०२२/प्र.क्र.-२७/२०२२/विनियम, 
दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


०७. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा परिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 

०८. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट 
जमा होणार आहे. 


०९. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ 


खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०१ एप्रिळ, २०२४ च्या शासन 
निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व arid पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे. 


१०. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ VN, २०१३ 
नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येईल. 


११. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ व 
दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ अटी व शर्तीचे पालन 
करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवर्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित 
करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात योणार त्या 
कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


१२. सदर प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीच्या 
संदर्भांत शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार 
सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


१३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ ई-ऑफिस नोट क्र.९३-१०३, दिनांक 
१०/०६/२०२४ व आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२४ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन- 
६, दिनांक २१/०६/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११७१७३९०४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D ) RA DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a4805 


V | गा H A [_ 881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEOC9 
0685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, 
K U D A [_ FE cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.06.26 14:43:59 +05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक, (वित्तव लेख) राष्ट्रीय आरोग्य मुंबई, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११. निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


